आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरीप पणन 
हंगाम २०१७-१८ मधील खरेदी केलेल्या धानासाठी 
केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या दराव्यतिरिकक्‍त धान 
उत्पादक शेतक-यांना प्रति क्विंटल रु. २००/- 
प्रोत्साहनपर राशी (Paddy Procurement 
Incentive Support) राज्यशासनाकडून मंजूर 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांकः खरेदी- १०१८/प्र.क्र. ५९/नापु २९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०८ जून, २०१८ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांक: खरेदी-१०१८/प्र.क्र.५९/ना.पु.२९, दि.१८.४.२०१८ 
२) शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांकः खरेदी- १०१८/प्र.क्र. ५९/नापु २९ दि. १९ एप्रिल ,२०१८ 


शासन शुद्धीपत्रक:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ७ “सन २०१७-१८ (खरीप व रब्बी) 
साठी दि. ०५ ऑक्टोबर, २०१७ पासून सुरु झालेल्या हंगामाकरिता वरील निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने 
लागू राहील.” याऐवजी “सन २०१७-१८ (खरीप) साठी दि. ०५ ऑक्टोबर, २०१७ पासून सुरु 
झालेल्या हंगामाकरिता वरील निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहील.” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०८११४४४७३००६ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Satish Shridhar Supe 
S a t | S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Food 
Civil Supplies And Consumer Protection Department, 
talCode=400032, st=Mahi tra, 
७ 2.5.4.20=f7773ccec10687b1 6ba0f2d3f7f9e6f87fe68f9b 
S h [ | d h a [ 5 U 1b2cb5b73b75bab952ca0621, cn=Satish Shridhar Supe 
Date: 2018.06.08 11:44:31 +05'30' 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
9 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

३. मा. मंत्री, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा. मंत्री, पणन यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः खरेदी- १०१८/प्र.क्र. ५९/नापु २९ 


७. मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 

८. मा. राज्यमंत्री, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 

९. मा. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१०.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई. 

११.अपर मुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.प्रधान सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

१३.अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४.अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१५. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१६.अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१७.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेशन लि., 
कनमूर हाऊस,नरसी नाथा स्ट्रीट,मुंबई- Yoo ००९, 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, 
आदिवासी विकास भवन, २ रा माळा, राम गणेश गडकरी चौक, जुना आग्रा रोड,नाशिक-२, 

१९.सर्व विभागीय आयुक्त. 

२०.नियंत्रक (शिधावाटप) व संचाळक नागरी पुरवठा(गो/वा),मुंबई, 

२१.सर्व जिल्हाधिकारी, 

२२.सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 

२३.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 

२४.सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी, 

२५.वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई, 

२६.उप संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 

२७.सहसचिव /सर्व उप सचिव/अवर सचिव/सर्व अधिकारी,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.विभाग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई, 

२८. सर व्यवस्थापक,(महा.) भारतीय अन्न महामंडळ,५ वा माळा, राजेंद्र नगर, दत्तपाडा रोड, 
बोरीवली पूर्व मुंबई-४०० ०६६. 

२९.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती ), 

३०.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,ग्रंथालय ६ वा मजला,विधान भवन,मुंबई. 
(१०प्रती) 

३१.मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, ( प्रत्येकी ५ प्रती ), 

३२.सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य 

३३.निवड नस्ती (नापु-२९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


